अधीक्षक, जिल्हा कारागृह,वर्ग -२ 


उप अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह/ 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची 
तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-०९२०/प्र.क्र.११०/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २९ सप्टेंबर, २०२० 
संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र./कार्यकारी/अजिकावर्ग-२/२०२०/५० पुणे, दि. ०२.०१.२०२० 


- शासन परिपत्रक- 

अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील सर्व अधिकारी यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२० या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि.२१.१०.२०११ मधील सूचनांनूसार तयार 
करण्यात आली आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२० या कालावधीसाठीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासूची त्यांनी अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप 
अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबत माहिती मागवावी. संबंधीत अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप 
अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची 
माहिती आपल्या कार्यालयातील अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह या विभागाकडे पुढील एक 
महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. विहित कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची माहिती/तपशील बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००९२९१७२७१७६७२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Rakhi Sachin 
Chavan 


(राखी चव्हाण ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत :- १ अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विशेष पोळीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
3) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग,पुणे/पुर्व विभाग, नागपूर/मध्य 
विभाग,औरंगाबाद अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्यामार्फत 
४) निवडनस्ती, कार्यासन तुरुंग-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएहई-०९२०/प्र.क्र.१९२/तुरूंग-१, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० चे जोडपत्र- परिशिष्ट -अ 


अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/ उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची 


(वेतनश्रेणी एस-१९- ५५१००-१७५१००) 


अ. | जेष्ठता नाव प्रवर्ग- जन्मतारीख प्रथम नियुक्तीचा मार्ग- | जेष्ठता दिनांक/ सेबा शैक्षणक अर्हता । महाराष्ट्र लोकसेवा 
क्र. । क्रमांक नियुक्‍तीनंतर नियुक्तीचा बव | सरळसेवेने/मर्यादित जेष्ठतेचा निवृत्तीचा आयोगाची 
प्रवर्ग या पदावरील | विभागीय परोक्षेद्वारे मानीव दिनांक परीक्षा 
बदलला नेमणूकीचा । नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
त्याचा परीक्षेचे वर्ष 
दिनांक 
१ १ । पेटस जोसेफ गायकवाड खुला ०१.०६.१९७३ । २५.०८.१९९४ सरळसेवा ०८.११.२०१६ । ३१.०५.२०३१ एम.ए, २३.१०.२०१९ 
१२.११.२०१६ १२.११.२०१६ एम.एस.डब्ल्यू 
२ २ | डॉ.भाईदास नामदेव ढोले भ.ज.ब |] ०१.०६.१९६८ | ०१.१२.१९९५ सरळसेवा १५.०३.२०१२ | ३१.०५.२०२६. | बो.एस.सी. एम.ए परीक्षा 
१५.०३.२०१२ १५.०३.२०१२ समाजशास्त्र उत्तीर्ण नाहीत 
3 ३ | नागनाथ गंगाधर सावंत खुला ०८.०६.१९८६ | १५.०३.२०१२ सरळसेवा १५.०३.२०१२ । ३०.०६.२०४४ एम.ए. १२.०९.२०१७ 
१५.०३.२०१२ बी.एड. 
डु ४ | स्वाती खुशालराव जोगदंड | अ.जाती | १५.०६.१९७४ | १५.०३.२०१२ सरळसेवा १५.०३.२०१२ | २०.०६.२०३२ एम.ए १२.०९.२०१७ 
१५.०३.२०१२ 
ष्‌ ५ | संजय लक्ष्मण कुलकण खुला १३.०२.१९६२ | ०२.०२.१९८७ तु.अ.श्रे.२ १६.०७.२०१३ । २८.०२.२०२० बी.ए. १४.०६.१९९० 
१६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ एम.एस.डब्ल्यू 
द ६ | दिलोपसिंग तेजसिंग अ.जमाती | २०.०६.१९६८ | ०१.१२.१९९५ तु.अ.श्रे.२ १६.०७.२०१३ । ३०.०६.२०२८ बी.कॉम १९.०५.२००० 
डाबेराव १७.०७.२०१३ १७.०२.१९१२ 
७ ७ । दत्तात्रय गणपत गावडे भ.ज.क | ०१.०६.१९६९ | १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे.२ १५.०२.२०१६ । २३१.०५.२०२७ बी.एस्स.सं १४.०५.१९९७ 
१५.०२.२०१६ १७.०२.१९१२ अँग्री 
८ ८ | अनिल हनुमंत खामकर भ.ज.क | ०४.०६.१९७० | ०१.१२.१९९५ तु.अ.श्रे.२ १६.०२.२०१७ | ३०.०६.२०२८ बी.एस्स.सं १९.०५.२००० 
१६.०२.२०१७ ०१.१२.१९९५ 
९ ९ TSAO अर्जुन इंदुरकर अ. ०१.०७.१९६५ | १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रे.२ १६.०७.२०१३ | ३०.०६.२०२२३ बी.कॉम २३.१०.२०१९ 
१६.१२.२०१३ १७.०२.१९९२ 


